जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या तांत्रिक/ 
प्रशासकीय/ अंमलबजावणी 
अधिकारांमध्ये सुधारणा करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०१९/प्र.क्र. १३८/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २५ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. आपना -१०११/ प्र.क्र.८७/ पापु १५, 
दि.१३.०४.२०११ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० (०७, 
दि.०४.०९.२०२० 
३. शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८ (भाग-२) / पापु १० 
दि.१०.०३.२०२१ 
४. शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० (०७ 
दि.२२.०९.२०२१ 


प्रस्तावना- 


राज्यात जल जीवन art राबविण्याकरीता संदर्भ क्र.२ दि.०४.०९.२०२० रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन PRM अंतर्गत 


ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या तांत्रिक / प्रशासकीय /अंमलबजावणीचे अधिकार संदर्भिय क्र.३ 


दि.१०.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आळे आहेत. 


जल जीवन Perea प्रगतीसाठी, क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. यास अनुसरून, संदर्भिय क्र.३ दि.१०.०३.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये जळ जीवन PRA अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या तांत्रिक/ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०१९/प्र.क्र.१३८/ पापु १० 


प्रशासकीय/अंमलबजावणीचे अधिकारांमध्ये सुधारणा तसेच जल जीवन FAM अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण 


आणि विकास यंत्रणेस अधिकार उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन शुध्दिपत्रक- 


जळ जीवन FRA अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या तांत्रिक/ 


प्रशासकीय/अंमळबजावणीचे अधिकार संदर्भिय क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आले 


आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


०२. जल जीवन ferme प्रगतीसाठी, रू.२.०० कोटी ते रू.५.०० कोटी पर्यंत 


किंमतीच्या स्वतंत्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा स्विकृतीचे अधिकार व अंमलबजावणीचे 


अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणालाही राहतील. तथापि, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनेची 


अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करण्याचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील. 


i जिल्हा पाणी व स्वच्छता Far - संबंधित जिल्हा परिषदेच्या ठरावानुसार 


i) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग - संबंधित जिल्हा परिषदेचा ठराव नसल्यास 


०३. जल जीवन Pam मधील स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत स्रोत बळकटीकरणाच्या 


उपाययोजना व दुहेरी पंपावर आधारित नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या (पारंपारिक व अपारंपारिक 


उर्जवर आधारीत) अंमलबाजवणीचे अधिकार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला देण्यात येत आहेत. 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणा-या उपाययोजनांची निवड 


जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिठानमार्फत करण्यात येईल. अशा उपाययोजनांच्या रु.५०.०० लक्ष 


मर्यादेपर्यंतचे तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग . क्र. आपना - 


१०११/ प्र.क्र.८७/ UY १५,दि.१३.०४.२०११ नुसार राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०१९/प्र.क्र.१३८/ पापु १० 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/५/.॥8॥8॥/9५॥[॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१०५०४९४९२८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANUSHKA ANIRUDH DALVI 
A N H KA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2, 


-5.4.20=5edd45c6e1357ae0c8533741733e53 
bdac703b68fe52733dbcffe2914e0ac003, 
pseudonym=788F41926BA617FC3320DC8952 


A519D487C674CD, 
serialNumber=73F 1FB9D6CBC3DAFBAD56FB8 


AD850EDE51730924E3CFOC7CD07FODACC653 
16C5, cn=ANUSHKA ANIRUDH DALVI 
Date: 2022.02.25 15:28:27 +05'30' 


(अनुष्का दळवी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
Rar संचालक, जल जीवन Fa (राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन), बेलापूर, नवी मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०.कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२.निवडनस्ती -कार्यासन- पापु १० 


Se त्र 


oO ne GS —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


